महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतनेत्तर बाबीकरिता सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२३ ते जुन, 
२०२३ या तीन महिन्यांकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राआआ-२०२३/प्र.क्र.५८/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मे,२०२३. 
वाचा :- 
(१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, राअआआ-२०२२/प्र.क्र.४१/का९, 
दि.२९.०३.२०२३ 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल,२०२३. 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०४/का-४/२०२३- 
२४,दि. १९/०४/२०२३ चे पत्र व सहपत्रे. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास कार्यालयीन खर्चाकरिता संदर्भ क्र. 
२ येथील वित्त विभागाच्या मार्गदर्डाक सुचनानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, माहे एप्रिल,२०२३ 
ते जुन, २०२३ या तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या १०% च्या प्रामणात 
बिम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेले वेतनेत्तर अनुदान कार्यालयीन खर्च भागाविण्याकरीता वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग 2234 ए २४९ (अनिवार्य, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर” या 
लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रु.४१,७५,०००/-(अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
२. Wat क्र.२ येथील वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२ एप्रिल,२०२३ मधील मार्गदशक 
सूचनानुसार एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ७०% मर्यादेत डिसेबर,२०२३ पर्यंत अनुदान वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या १० % 
च्या प्रमाणात रु.४,१७,५००/- एवढे वेतनेत्तर अनुदान वितरणासाठी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून 
दिले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ. -२०२३/प्र.क्र.५८/का-९ 


३. उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माहे 
जानेवारी, २०२३ ते मार्च, २०२३ या तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता आयोगाच्या कार्यालयीन 
खर्चाकरीता रु.६,५६,४०४/- एवढे वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. वितरीत 
अनुदानापैकी रु.३,९९,५०५/- एवढे अनुदान खर्च झाले असून आयोगाने खर्च झालेल्या वेतनेत्तर 
अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर उर्वरित रु.२,५६,८९८/- एवढे अखर्चित अनुदान 
शासन खाती जमा केले आहेत. 

३. वित्तविभागाने शासन परिपत्रक दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये माहे एप्रिल,२०२३ ते जुन,२०२३ 
या तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता रु.४,१७,५००/-एवढे वेतनेत्तर अनुदान बिम्स प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिले आहे. सदर वेतनेत्तर अनुदान रु.४,१७,५००/- (अक्षरी रु.चार लक्ष 
सतरा हजार पाचशे फक्त) इतके अनुदान, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टाखाली खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार सन २०२३-२४ साठी सन २०२३-२४ सन २०२३-२४ मधील 
क्र लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय अनुदान | मधील उपलब्ध मंजूर अनुदान 
(रु. अनुदान (माहे एप्रिल, २०२३ ते 
(माहे एप्रिल, २०२३ माहे जुन, २०२३) 
ते माहे जून, २०२३) (रु, 
(अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या १०%) 
(रु.) 
a | २ ३ 1 छे पु 
षि ३१,सहायक ४१,७५,०००/- ४,१७,५००/- | ४,१७,५००/- 
अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण ४१,७५,०००/- ४,१७,५००/- ४,१७,५००/- 
(अक्षरी एकूण रुपये चार लक्ष सतरा हजार पाचशे फक्त) 


५. सदर तरतुद सविव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 


येत आहे. याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व 


संवितरण अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी 


म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२३-२४ च्या मासिक निधी 


विवरणपत्रात दर्शाविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता 
घेण्यात यावी. आयोगाने कोणत्याही प्रकारची खरेदी वा दुरुस्ती करताना झासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेझाचे तंतोतंत पालन करावे. तसेच ज्या उद्दीष्टाकरिता निधी वितरीत 
करण्यात आले आहे. केवळ त्याकरिताच खर्च करण्यात यावे. या आदेशान्वये वितरीत करण्यात 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ. -२०२३/प्र.क्र.५८/का-९ 


आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता WAGs Utilization Certification 


शासनांस वेळोवेळी सादर करणे बंधनकारक आहे. संदर्भ क्र.२) मधील वित्त विभागाच्या शासन 


परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई यांनी करावे. 
५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. Sey -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 


कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


&. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्र.अर्थसं- २०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल,२०२३ मधील अटीं शर्तीची पुर्तता होत 
असून त्यास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०२१७०७५६१७१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL 2 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७ , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


